भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एईओ-१०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २५.१०.२०२१ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 


केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२१/प्र.क्र.(५) (१० 
/२०२१/दहा, दिनांक ११.०८.२०२१, २०.०८.२०२१, २४.०८ .२०२१, २६.०८.२०२१, ०१.०९ .२०२१, २३.०९.२०२१, 
०६.१०.२०२१ आणि दिनांक २०.१०.२०२१ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 

TT 


अक्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 


नियुक्तीचे पद 


(दिनांक 


११.०८.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


ण र 


श्रीमती मनिषा वर्मा, भाप्रसे (१९९३), 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य चित्रपट, रंगभूमी व 


सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
2. श्री.राधाबिनोद ALIA WAL, भाप्रसे (२०१२), जिल्हाधिकारी, बीड. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 


मुः 
= 7. विद्युत 
Pd डॉ.मंगेश गोंदावले, भाप्रसे (२०१५) सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 


प्रधान सचिव, ल्य विकास व उद्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


वितरण कंपनी, औरंगाबाद. 


| : श्री. आर.गटणे, (2040), मुख्य री, परिषद, औरं 
(भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने नियुक्‍ती.) १9 

पंदेनांक २०.०८.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 

4. डॉ.महेंद्र कल्याणकर भाप्रसे (२००७), जिल्हाधिकारी, रायगड. 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत, 

&. श्री.एम.बी.वारभुवन, भाप्रसे (२०१०, "अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, ठाणे. 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

शि श्री.संजय मीना, भाप्रसे (२०११, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्त, ठाणे. | 

é. श्रीमती निधी चौधरी, भाप्रसे (२०१२), संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 

९. श्री.दिपक सिंगला, भाप्रसे (२०१२), सदस्य सविव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

की ०. | श्री.अजित कुंभार, भाप्रसे (२०१५), सह आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

¥ व | श्री.अजित पवार (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग), | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 


भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने नियुक्‍ती) अध्यक्ष, जिल्हा 
जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे. 


en ee 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/दहा 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व पदनाम — 
१२ श्री.संजय देने (अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी संवगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिगोली. 


(भारतीय प्रश्ञासन सेवेत पदोन्नतीने नियुक्‍ती) अध्यक्ष, जिल्हा 
जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया. 


oe (aria 
(दिनांक २४.०८.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


Tag. 1 श्रीमती निधी चौधरी, भाप्ररो (२०१२), 
दिनांक २०.०८.२०२१ च्या बदली आदेशामध्ये बदल करून. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई. 


(दिनांक २६.०८.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


ध्य ०॥ ण श्री.अनिल पाटील, (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी aay, 
दिनांक 30.09.2029 च्या बदली MAA IaH करून, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया. 


= aan : बी 
दिनांक ०१.०९.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती कविता व (२०११), 

अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, पुणे. 


प 


१५. | श्री.एन.के.पाटील, भाप्रसे (२००७, आयुक्त, मानव विकास, औरंगाबाद. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास 
महामंडळ, नाशिक. 
वह. | डॉ.सी.एल.पुलकुंडवार, भाप्रसे (२००८), संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल व वन विभाग, 
सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | मंत्रालय, मुंबई. 
महामंडळ, मुंबई. 
शि श्री.एल.एस.माळी, (२००९), सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुं 
संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन), महसूल व वन विभाग, 


महापालिका आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिकव आयुक्त, अकोला महानगरपालिका, अकोला. 


संचालक, रेशीम, नागपूर. 


१९. | श्री.प्रदीप कुमार डांगे, (२०११), व्यवस्थापकीय संचालक, , नागपूर. 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 
2 . 
२०. | श्री.दिपक सिंगला, भाप्रसे (२००९), व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी | 
दिनांक २०.०८.२०२१ च्या बदली आदेशामध्ये बदल करून. विकास महामंडळ, नाशिक. 
aq, | श्रीमती भाग्यश्री बानायत, भाप्रसे (१॥-:२०१२), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. साईबाबा विश्वस्त व्यवस्था, 


शिर्डी. 


i= = 
दिर्नाक 23.08.2029 रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 


आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई. 


२२. [| श्री.आर.एस.जगताप, भाप्रसे (२००८), आयुक्त, राज्य सामाईक Wa परीक्षा कक्ष, मुंबई. 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 

२३. | श्री.के.एस.पगारे, भाप्रसे (२०१०), व्यवस्थापकीय संचालक, फिल्मसिटी, मुंबई. 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक (नागरी पुरवठा), मुंबई. 

२४.  । श्री.के.एच.बगाटे, भाप्रसे (२०११), नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक (नागरी पुरवठा), मुंबई. 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 

२५. | श्री.सी.डी.जोशी, भाप्रसे (२०१२), संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे. 


1२६ श्रीमती बुवनेश्वरी एस., भाप्रसे (२०१५), 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर स्मार्ट सिटी, नागपूर. 


महासंचालक, वनामती, नागपूर. 


पृष्ट ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/दहा 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम a  । पद 


| दिनांक ०६.१०.२०२१ ही करण्यात आलेल्या बदल्या) 

२७. 1 श्री/विरेंद्र सिह, भाप्रसे (Rook), आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

| आंतरराज्य प्रतिनियुक्‍तीवरून राज्य शासनाकडे रुजू. ग 

PATH २०.१०.२०२१ रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या) 

२८. | श्री.संजीव जयस्वाल, भाप्रसे (१९९६), प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. 
दिनांक ०७.०६.२०२१ च्या बदली आदेशान्वये रुजू न 

झाल्याने. 

२९. | श्री.अभिषेक कृष्णा, भाप्रसे (२००६), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

महामंडळ, मुंबई. 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra,gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११४४२१४५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NS. ल 

शात 
(सु.मो.महाडिक) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. संबंधित अधिकारी, 

५. संबंधित कार्यालय, 

६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

८. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


